RNI No. MAHBIL/ 2012147985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १९ ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ५ - ११ , २०१ ९ / अग्रहायण १४ - २० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 
सातारा जिल्हा परिषद , सातारा 

अधिसूचना 
क्रमांक नियो -१ / कावि / वाप्रअ/ २४३/२०१९ .--महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ चे कलम १४२ चे आधारे महाराष्ट्र 
राज्य शासनाचे ग्रामीण विकास विभागाकडील क्रमांक झेडपीआर-४७६३/ ४०४८६- पी, दिनांक ४ सप्टेंबर १९ ६४ ने ठरवून दिलेल्या व पुन्हा क्रमांक 
झेडपीआर-४७६६-३२३९ ३- पी ., दिनांक ३ नोव्हेंबर १९ ६६ ने सुधारणा करून दिलेल्या तसेच महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाचे पत्र क्रमांक 
एएआर-१०७९- ( ६७६ ) -२६, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९ ८१ ने पुन्हा सुधारून ठरवून दिलेल्या नियमानुसार सातारा जिल्हा परिषदेचा सन २०१८-२०१९ 
सालचा वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल नियमाप्रमाणे तयार करून सातारा जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी 
झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेला होता. त्यास जिल्हा परिषदेने ठराव क्रमांक ३७६ अन्वये मान्यता दिलेली आहे . महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम , १९ ६४ च्या नियम ९ अन्वये सदर अहवाल प्रसिद्ध झाला असे या 
अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे . 


संजय भागवत , 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सातारा जिल्हा परिषद , सातारा. 


सातारा , २८ नोव्हेंबर २०१९ . 


सोलापूर जिल्हा परिषद, सोलापूर 

अधिसूचना 
क्रमांक जिपसो/ सनिक / कार्या-१३/ ३०३/ ३४४३/ २०१९ .-- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १४२ (४) 
खाली शासनाने वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणेसंबंधीचे सुधारित नियम, १९ ८१ तयार केले आहे. त्याला अनुसरून मा . उपसचिव ग्राम विकास 
विभाग व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक संगणक -१०९ ५/ सीआर -२ ९ ५४ /५७-मुंबई, दिनांक २४ जानेवारी १ ९९ ५ च्या 
परिपत्रकास अनुसरून संगणकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या सुधारित तक्त्यामध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेने सन २०१८-१९ चा वार्षिक प्रशासन 
अहवाल तयार केला आहे. दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रस्तुतचा ठराव क्रमांक २७२ अन्वये मंजुरी 
दिलेली आहे . 


( १ ) 


एच-५२३ , भाग एक - अ ( पु.वि.पु .) – १ ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५ - ११ , २०१९ / अग्रहायण १४ 


२० , शके १ ९ ४१ 


९ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम, १९६४ मधील नियम नंबर ९ अन्वये सदरहू अहवाल 
प्रसिद्ध केलेचे माहितीसाठी जाहीर करीत आहोत . 

प्रकाश वायचळ, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सोलापूर जिल्हा परिषद, सोलापूर . 


सोलापूर , २१ नोव्हेंबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


